मोटार वाहन विभागातील सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी या पदावरील नियमीत 
नेमणूका - राज्यसेवा प्रवेशा परिक्षा, २०१४ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०५१७/प्र.क्र.११९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०७ सप्टेंबर, २०१७. 


वाचा: 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांकः एमव्हीडी-०३१५/प्र.क्र.१०६/परि-४, 
दिनांक ३१.७.२०१५. 
शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/का.१२, 
दिनांक २८.४.२०१५. 
शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/का.१२, 
दिनांक १६.७.२०१५. 
शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-०४१७/प्र.क्र.१३/सीपीटीपी-अव ब 
दिनांक ३.५.२०१७. 
शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/का.१२, 
दिनांक १५.६.२०१७ 
शासन आदेशा, गृह विभाग क्रमांकः एमव्हीडी-०५१७/प्र.क्र.११९/परि-४, 
दिनांक ३१.८.२०१७ 
शासन पत्र,सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-०४१७/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक १६.५.२०१७ 


Kas 


AN 
~~ 


Re 


o~ 
— 
— 


mn 
~n 


&S 


शासन आदेशा:- 

मोटार वाहन विभागातील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या पदावर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या २०१४ द्वारे निवड होऊन वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये दाखल झालेल्या परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांचे एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ 
अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून उपरोक्त संदर्भ क्र. ७ येथील दि.१६.५.२०१७ च्या पत्रान्वये सदर 
परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता निश्चित करुन सामान्य प्रशासन विभागाने या विभागास उपलब्ध 
करुन दिले आहे. यास्तव सदर पदाधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यासाठी नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या 
शिफारशी शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२८.४.२०१५, 
दि.१६.७.२०१५, दि.१५.६.२०१७ व दि.१९.६.२०१७ या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र 
शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०५१७/प्र.क्र.११९/परि-४, दि.०७.९.२०१७ 


महसूल विभाग वाटप (दुसरी सुधारणा) नियम २०१७ मधील तरतुदीनुसार त्यांच्या नांवासमोर 
दर्शविलेल्या पदावर नियमित नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव अनुज्ञेय महसूल | नियमिती नियुक्ती शेरा 
विभाग झालेले पद व ठिकाण 
1 a | 2 3 1 ह| 4 
a . | श्री. जाधव राहूल अशोक | औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन | रिक्‍त पदी 
कार्यालय, नांदेड 
2, श्री. पाटील विजय तानाजी | औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन | Rad पदी 
कार्यालय, लातूर 
३. श्री. भोसले स्वप्निल | अमरावती उपप्रादेशिक परिवहन | रिक्‍त पदी 
अप्पासो कार्यालय, यवतमाळ 


२. वरील परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियमित पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
विहित कालावधीत (पदग्रहण अवधी वगळता) पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यास टाळाटाळ केल्यास 
अथवा रजेवर गेल्यास अथवा नियुक्‍तीत बदल करुन घेण्यासाठी अशासकीय व्यक्‍तीमार्फत शासनावर 
दबाव आणल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९०७१५३५१०६७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 

Ka d a an) D a tt a t r a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df749270342 


8e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam Dattatray 
Hanmant ee 


Date: 2017.09.07 15:33:37 +05'30' 


(द.ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड/लातूर/अमरावती. 
५.सर्व संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालय यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०५१७/प्र.क्र.११९/परि-४, दि.०७.९.२०१७ 


६.महालेखापाल, 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / लातूर / यवतमाळ 

९. निवड नस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


